RNINo.MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - १० , अंक - २८ ] 


- 


मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १२ 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट - ७ - ब 


> 


क्रमांक पालिका -३ / कावि / ३३८ / २०२१.- राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी / १० ९ ४ / १६४ / 
१ ९९ ४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर १ ९९ ४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० ( १ ) अन्वये जळगाव 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे , बोदवड नगरपंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांतील अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा 
राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील . 


सदर प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्रमांक ४० ) च्या कलम १० मधील पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकान्वये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे , या कार्यालयाचे दिनांक १० नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीचे पत्रान्वये , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील हद्दवाढ क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून प्राप्त झालेल्या हरकतींवर विचार करून मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी दिलेल्या 
निर्णयानुसार मी , अभिजीत राऊत , जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


> 


आदेश 


- 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील पत्र क्र . नपा -२ / जा.क्र . २२७७ ९ / २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ 
अन्वये बोदवड नगरपंचायतीच्या बाबतीत पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


, 


वि ( एच ) २८७ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


, 


( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०१ 


०१ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०४ 


० ९ 


.. 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) . 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील - 


०२ 


- 


०० 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०० 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०२ 


०७ 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ 

जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) . 
त्याअर्थी , आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी -१० ९ ४ / १६४ / १ ९९ ४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
१ ९९ ४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे व कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , अभिजीत राऊत , जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


) 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


३ 


परिशिष्ट - २ 


( हद्दींची व्याप्ती व वर्णनाबाबत ) 


बोदवड नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 
( प्रभागातील 

थोडक्यात 
महत्त्वाची ठिकाणे / 
परिसर / नगरे इ . 


आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु.जाती / अनु.जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
प्रवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु . जमाती / 

नागरिकांच्या मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून ) 


नमूद करावीत ) 


१ 


२ 


३ 


५ 


प्रभाग क्रमांक- १ 


-- 


उत्तर- सुनंदा इंगळे ते दिलीप सत्यनारायण शर्मा , 
सचिन उगले ते जालमसिंग लखनसिंग राजपूत , राजा 
चंद्रकांत सोसायटी . 


सर्वसाधारण 
महिला 


लोकसंख्या- १५८० 


एकूण- १५८० 


पूर्व- सिद्धीविनायक हॉस्पिटल ते भागिरथी गोंधळी 


अ.जा.- १३१ 


-- 


दक्षिण- भुसावळ रोड कॉर्नर ते महात्मा फुले चौक ते 
उजनी रोड कॉर्नर , सिद्धीविनायक हॉस्पिटलपर्यंत . 


अ.ज.- १००८ 


पश्चिम- राजा चंद्रकांत सोसायटी फलक ते भुसावळ 
रोड , गट नंबर ११७ ( बडगुजर ले आऊट ) ते 
म.रा.वि.वि.कं. उपकेंद्र ते साळशिंगी रोड , महात्मा 


फुले चौक . 


प्रभाग क्रमांक -२ 


-- 


-- 


नागरिकांचा 
मागासप्रवर्ग 


लोकसंख्या- १३५५ 


उत्तर- हॉटेल कृष्णा ते ( माणकशेठ गुप्ता ) ते जिनींग 

) 
प्रेसिंग ते रिलायन्स टॉवर ते संत रोहिदासनगर , 
गाडोडीयानगर , गोमातानगर , सोनोटी रोड ते श्रीराम 
पारधी . 


एकूण- १३५५ 


अ.जा.- १६ ९ 


अ.ज.- ० 


पूर्व- कोल्हाडी रोड ते ओंकारलाल ऑईल मिल ते 
ललवाणीनगर ते मधुकर तायडे यांचे घर . 
दक्षिण- बुद्धविहार ते गुरुमाई चक्की ते राजु उंबरसिंग 
पाटील ते पांडुरंग काशिराम पाटील ते राधाराणी 
आश्रम , गोविंदा माळी ते उबाळे ते इस्सार पेट्रोल पंप . 


, 


पश्चिम- श्रीराम पारधी नथ्थुसिंग राजपूत , बालसंस्कार 

, 
केंद्र ते रामधन बाणाईत , अर्चना बडगुजर ते देविदास 
सोनगिरे ते सोनोटी रोड ते नाडगाव रोड ते जुना 
कोल्हाडी रोड . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक -३ 


-- 


नागरिकांचा 


उत्तर- सुधाकर सपकाळे ते प्रभाकर सोनवणे ते मोहन 
भावसार ते गुरुमाई चक्की . 


लोकसंख्या- १५७८ 


मागास प्रवर्ग 
महिला 


एकूण- १५७८ 


पूर्व- महावीर जिनींग ते श्रमवर्धिनी जिनींग ते कोल्हाडी 
रोडपर्यंत . 


अ.जा.- १५१ 


दक्षिण- अमर हॉटेल ते मलकापूर रोड , रामगोपाल 
विहीर . 


अ.ज.- १३ 


, 


पश्चिम- बुद्धविहार , चेत्राम सुरळकर ते विमलबाई 
धोबी , वसंत वामन चौधरी ते कांतीलाल कोठारी ते 
फुटसेल सोसायटी , बस स्टँड ते अमर हॉटेल . 


प्रभाग क्रमांक -४ 


-- 


-- 


उत्तर- सै 

लुकमान शे बिसमिल्ला ते यासीन बिसमिल्ला 
बागवान ते मलकापूर रोड नाला महावीर जिनींगकडे . 


सर्वसाधारण 
महिला 


लोकसंख्या- १३६१ 


एकूण- १३६१ 


पूर्व- गाव नाला , महावीर जिनींग ते पाटील पेट्रोलपंप 
ते खंडेलवाल जिनींग . 


अ.जा.- १३६ 


दक्षिण- बिसमिल्ला महेबूब शहा ते दुहेरी हातपंप 


अ.ज.- ० 


मलकापूर रोड . 


पश्चिम- बागवान मोहल्ला 


प्रभाग क्रमांक -५ 


-- 


-- 


सर्वसाधारण 


उत्तर- अमर किराणा ते भगवान शंकर खाटीक ते 
स्मशानभूमीपर्यंत . 


लोकसंख्या- १२ ९ ६ 


एकूण- १२ ९ ६ 


पूर्व- विलास फाटे ते कांताबाई समाधान खाटीक 
स्मशानभूमीपर्यंत . 
दक्षिण- इंदुबाई मंडवाले ते मारूती मंदिर 


अ.जा. - ४२४ 


अ.ज.- १ 


, 


पश्चिम- शांताराम बडगुजर , अरूण हिवराये ते विजय 
बडगुजर . 


प्रभाग क्रमांक -६ 


-- 


-- 


उत्तर- वैभव ड्रेसेस ते सुरेश बाबुराव कांडप मिरची 
मशिन . 


सर्वसाधारण 
महिला 


लोकसंख्या- १२ ९ ० 


एकूण- १२ ९ ० 


पूर्व- मनोज बढे ते वैकुंठ धाम मार्ग , रेणुकादेवी मंदिर 
ते नारायणराव नागोराव देशमुख यांचे घरापर्यंत . 


अ.जा.- ११४ 


दक्षिण- अशोक शांतीलाल जोगड ते नागोराव देशमुख . 


अ.ज.- ० 


पश्चिम- लक्ष्मण हरी माळी ते जैन बोर्डिंग , बालकिसन 
चांडक ते आंबेडकर चौकपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक -७ 


-- 


अनुसूचित 
जमाती 


लोकसंख्या- १३ ९९ 


. 


उत्तर- आंबेडकर चौक ते जामनेर रोडपर्यंत , महात्मा 
फुले चौक , बोरोले गुरुजी ते भुसावळ रोड , 
पूर्व- शिवद्वार ते आंबेडकर चौक उजवी बाजू 
दक्षिण- अक्षय ढाबा , नयनतारा , जामठी रोड नाला ते 
शिवद्वार . 


एकूण- १३ ९९ 


अ.जा.- ९ ५ 


> 


अ.ज.- १३४ 


पश्चिम- भुसावळ रोड गुरुदेव सेवाश्रम ते अमर 
खत्री यांचे गोडाऊन . 


प्रभाग क्रमांक -८ 


उत्तर- नामदेव ठोंबरे ते न्यायालय 


-- 


-- 


अनुसूचित 
जाती 


लोकसंख्या- १३७७ 


एकूण- १३७७ 


पूर्व- जमाठी रोड , शे गणी मन्यार ते न्यायालय ते 
जिल्हा परिषद मुलींची शाळा . 
दक्षिण- पाझर तलाव ते बुलढाणा अर्बन वेअर हाऊस 
पश्चिम- मनुर रोड , जामठी रोड , पाझर तलाव 


अ.जा. - २६७ 


अ.ज. - ६४ 


प्रभाग क्रमांक - ९ 


-- 


-- 


सर्वसाधारण 


उत्तर- जामठी रोड , गाव नाला ते भिकु रेंगे ते दरगाह 
पूर्व- जुनी पोष्ट गल्ली ते गणेश चौक 


लोकसंख्या- १३४४ 


एकूण- १३४४ 


दक्षिण- न्यायालय ते अरूण शांताराम बोदडे पाण्याची 
टाकी . 


अ.जा.- १४५ 


अ.ज.- ० 


पश्चिम- रमेश कासार ते न्यायालय 


प्रभाग क्रमांक- १० 


-- 


-- 


उत्तर- प्रकाश ठाकरे ते विठ्ठल मंदिर 


सर्वसाधारण 
महिला 


लोकसंख्या- १२७२ 


पूर्व- दामु ढाके ते प्रदिप तांगडे 
दक्षिण- विठ्ठल मंदिर ते स्वरूप झांबड ते दामु ढाके 


एकूण- १२७२ 


अ.जा. - ० 


पश्चिम- प्रदिप तांगडे ते प्रकाश ढाकरे 


अ.ज.- ० 


प्रभाग क्रमांक- ११ 


-- 


-- 


उत्तर- छगन भोई ते मधुबाला दर्डा 
पूर्व- हमीद खाँ ढोमे खाँ ते प्रकाश मोहनलाल अग्रवाल 
दक्षिण- मधुबाला दर्डा ते हमीद खाँ 


सर्वसाधारण 
महिला 


लोकसंख्या- १६६१ 


एकूण- १६६१ 


अ.जा.- १२४ 


पश्चिम- प्रकाश अग्रवाल ते छगन भोई 


अ.ज.- ० 


-- 


-- 


प्रभाग क्रमांक- १२ 
लोकसंख्या- १३६१ 


उत्तर- राजुर नाका ते सै कदिर बागवान 
पूर्व- ज्ञानदेव मराठे ते राजुर नाका हातपंप 


सर्वसाधारण 
महिला 


एकूण- १३६१ 


दक्षिण- समदर पिंजारी ते ज्ञानदेव मराठे 


अ.जा.- ० 


पश्चिम- कदिर बागवान ते समदर पिंजारी 


अ.ज.- ० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक- १३ 


-- 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या- १६१७ 


उत्तर- डॉ . वैष्णव ते किटकुल तेली 
पूर्व- गुलशेर खान पठाण ते सुनील जैस्वाल 


एकूण- १६१७ 


दक्षिण- अशोक वाणी ते 

कडू 

बोरसे 


अ.जा. - २४ 


- 


पश्चिम- कय्युम शाह ते सैय्यद जाकीर हुसेन . 


अ.ज. - ४ 


प्रभाग क्रमांक- १४ 


-- 


-- 


उत्तर- राजकुमार पन्नालाल जैन ते शरद बसैये 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या- १२१२ 


पूर्व- सुमन आमोदकर ते एजाजोद्दीन 


एकूण- १२१२ 


दक्षिण 

युवराज चौधरी ते धनु शिंपी 


अ.जा. - ० 


पश्चिम- रशिद महिताब ते 

युनुस 

पटवे 


अ.ज.- ० 


प्रभाग क्रमांक- १५ 


-- 


उत्तर- पिंजारी गल्ली ते दत्त मंदिर 


लोकसंख्या- १४१२ 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग 


पूर्व- पिंजारी गल्ली ते म्हसोबा 


एकूण- १४१२ 


दक्षिण- न्यायालय ते झिपरू दवंगे 


अ.जा. - ४८ 


पश्चिम- म्हसोबा ते न्यायालय 


अ.ज.- ० 


प्रभाग क्रमांक- १६ 


-- 


-- 


उत्तर- संतोष माळी ते रमेश धांगो 


सर्वसाधारण 
महिला 


लोकसंख्या- १४८१ 


पूर्व- अशोक माळी ते रामा माळी 
दक्षिण- देवराम माळी ते अर्जुन रामकृष्णा माळी 


एकूण- १४८१ 


अ.जा.- ५५ 


पश्चिम- रामा माळी ते केशव टापरे 


अ.ज.- ० 


प्रभाग क्रमांक- १७ 


-- 


-- 


लोकसंख्या- १६२५ 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग 


एकूण- १६२५ 


उत्तर- दिनेश माळी , मरीमाता मंदिर ते राजाराम 
माळी . 
पूर्व- चिखली रोड ते मनुर बु . रोड 
दक्षिण- राजाराम माळी ते गंगाराम बुवा मंदिर , मनुर 
चिखली रोड , 
पश्चिम- प्रमोद माळी , बजरंगपुरा ते शिव जिनींग 
मनुर 


महिला 


अ.जा.- १०३ 


अ.ज. 


O 


रोड . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


10 


Annexure - 7 A 


1 


... 


... 
... 


No. Palika / 3 / Kavi - 338 / 2021.- In exercise of the powers conferred on me by the Order No. SEC 
1094/164/1994 , dated 31st October 1994 of the State Election Commissioner , Maharashtra of fixing the 
number of seats to be elected and the extent of the Wards into which extended area of the Bodwad 
Nagarpanchayat is to be divided and the Wards reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens and the Women ( including the Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) as the case may be , as shown in 
the Schedule of the Draft Order bearing No. Palika - 3 / Kavi / 298 / 2020 dated 10th November 2021 was 
published as required by the provision to sub - section ( 1 ) of the Section 10 of the Maharashtra 
Nagarpanchayats , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 , for the information of the 
residents of the said Act , here by make the following Order namely. 

ORDER 
Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director , Nashik Division , Nashik by his 
Order No. NP - 2 / No . 22779 , dated 22nd November 2021 , issued under sub - section ( 2 ) of the Maharashtra 
Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XI of 1965 ) , has fixed for the Bodwad 
Nagarpanchayat , the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for 
the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens and the Women 
( including the number of seats reserved for the Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens ) as shown below : 
( 1 ) The number of Councillors to be elected 

17 
( 2 ) The number of seats to be reserved : 
( a ) For the Scheduled Castes 

01 
( b ) For the Scheduled Tribes 

01 
( c ) For the Backward Class of Citizens 

04 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for the Women 

09 
( including the number of seats to reserved for the Women belonging to 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of 

Citizens ) . 
( 4 ) Out of the seats at the serial number 3 , the number of seats to be 

02 
reserved for the Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in the 
item at the serial number 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) , respectively , are as under : 
( a ) For the Scheduled Castes 

00 
( b ) For the Scheduled Tribes 

00 
( c ) For the Backward Class of Citizens 
( 5 ) The number of seats to be reserved for the Women as General Category 

07 
( number of seats at the serial number 3 , minus number of seats at the 

serial number 4 ) . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by the Order No. SEC - 1094 / 164 / 1994 , 
dated 31st October 1994 , of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1 ) 
of the Section 10 of the Maharashtra Nagarpanchayats , Nagar Panchayats and Industrial townships Act , 
1965 ( Mah . XI of 1965 ) . I , Abhijit Raut , the Collector of Jalgaon District , hereby fix the number and extent 
of the Wards into which the seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , 
the Backward Class of Citizens and the Women ( including the Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) , as the case may be as shown in 
the Schedule to this Order . 

This Order shall take effect for the purpose of the next General election to be held immediately 
following the date of this Order. 


... 


... 


... 


... 


8 
8 
8 
3 


... 


... 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

, 


- 


Annexure - 2 


- 


( Ward wise Population , Discription of boundry of the Ward and Reservation ) 

Bodwad Nagarpanchayat , Bodwad General Election - 2021 


Area 


Ward 
No. 


Name 
of the 
Ward 


Discription of boundry of the Ward 

( North , East , South , West ) 


Reservation 

Category 
SC , ST , BCC , 

Women in 
SC , ST , BCC 

catagory 


1 


2 


3 


4 


5 


Ward No. 1 


General 
Women 


Population- 1580 
Total- 1580 


SC- 131 


ST- 1008 


North- Sunanda Ingale to Dilip 
Satyanarayan Sharma , Sachin Ugale 
to Jalamsing Lakhansing Rajput , Raja 
Chandrakant Society . 
East- Siddhi Vinayak Hospital to 
Bhagirath Gondhali . 
South- Bhusawal Road Corner to 
Mahatma Phule Square to Ujani Road 
to Siddhi Vinayak Hospital 
West- Raja Chandrakant Society 
Board to Bhusawal Road . 


Gat No. 117 ( Badgujar Layout ) to 
MSEB to Salashingi Road , Mahatma 
Phule Square . 


Ward No. 2 


-- 


-- 


- 


Backward 
Class of 
Citizens 


Population- 1355 


North- North - Hotel Krushna to 
( Manaksheth Gupta ) to Jining 
Pressing to Reliance tower to Saint 
Rohidas Nagar , Gadodiya Nagar , 
Gomata Nagar , Sonotiroad to Shriram 
Paradhi . 


Total- 1355 


SC - 169 


ST- O 


East- Kolhadi Road to Omkarlal Oil 
Factory to Lalwaninagar to Madhukar 
Tayade . 
South- Bhuddha Vihar to Gurumai 
Chakki to Raju Umbarsing Patil to 
Pandurang Kashiram Patil to 
Radharani Aasram , Govinda Mali to 
Ubale Sahib to Petrol Pump ( Essar ) 
West- Shriram Paradhi , Natthusing 
Rajput , Balsanskar Kendra to 
Ramdhan Banait , Archana Badgujar 
to Devidas Songire to Sonoti Road to 
Nadgaun to Old Kolhadi Road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


९ 


Annexure - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


01 


Ward No. 3 


-- 


-- 


North- Sudkarkar Sapkale to 
Prabhakar Sonowane to Mohan 
Bhavsar to Gurumai Chakki . 


Population- 1578 


Backward 
Class of 
Citizens 
Women 


Total- 1578 


SC- 151 


ST- 13 


East- Mahavir Ginning to Shram 
vardhini Jinning to Kolhadi Road . 
South - Amar Hotel to Malkapur Road , 
Ramgopal Well . 
West- Bhuddha Vihar , Chetram 
Suralkar to Vimalbai Dhobi , Vasant 
Waman Choudhari to Kantilal Kothari 
to Fruitsell Society , Bus Stand to 
Amar Hotel . 


Ward No. 4 


-- 


General 
Women 


Population- 1361 


Total- 1361 


SC- 136 


North- Sh . Lukman Sh . Bismilla to 
Yasin Bismilla Bagwan to Malkapur 
Road Nala , Mahavir Ginning . 
East- Gav Nala , Mahavir Ginning to 
Patil Petrol Pump to Khandelwal 
Ginning . 
South- Bismilla Mahebubshaha to 
Secondary Handpump Malkapur 
Road . 


ST- O 


West- Bagwan Mohalla 


Ward No. 5 


-- 


-- 


General 


North- Amar Shop to Bhagwan 
Shankar Khatik to Grave Yard . 


Population- 1296 


Total- 1296 


East- Vilas Fate to Kantabai 
Samadhan Khatik , Grave Yard . 


SC- 424 


ST- 1 


South - Indubai Mandwale to Maroti 
Temple . 
West- Shantaram Badgujar to Arun 
Hivarayeto Vijay Badgujar 


Ward No. 6 


-- 


-- 


General 
Women 


Population- 1290 


Total- 1290 


North- Vaibhav Dresse to Suresh 
Baburao , Chilli Crushing Center . 
East- Manoj Badhe to Vaikunthdham 
Road , From Renukadevi Temple to 
Narayanrao Nagoray Deshmukh 
House 


SC - 114 


ST- O 


South- Ashok Shantilal Jogad to 
Nagorav Deshmukh . 


West- Laxman Hari Mali to Jain 
Boarding Balkisan Chandak to 
Ambedkar Square . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


Annexure - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


Ward No. 7 


-- 


-- 


- 


North - Ambedkar Square to Jamner 
Road Mahatma Fhule Square , Borole 
Sir to Bhusawal Road . 


Schedule 
Tribes 


Population- 1399 


Total- 1399 


SC- 95 


East- Shivdwar to Right Side of 
Ambedkar Square . 
South- Akshay Dhaba , Nayantara , 
Jamthi Road Nala to Shivdwar . 


ST- 134 


West- Bhusawal Road Gurudev 
Sevashram to Amar Khatris Godown . 


Ward No. 8 


-- 


-- 


Schedule 
Caste 


Population- 1377 


North- Namdeo Thombare to Civil 
Court , Z.P.P.S ( Girls ) . 
East- Jamthi Road Sh Gani Manyar 
to Civil Court . 


Total- 1377 


SC- 267 


South- Percolation Tank to Buldhana 
Urban Warehouse . 


ST- 64 


West- Manur Road , Jamthi Road . 
Percolation Tank . 


Ward No. 9 


-- 


-- 


General 


North - Jamthi Road Gavnala to Bhiku 
Renge to Dargah . 


Population- 1344 


Total- 1344 


East- Old Post Lane to Ganesh 
Square . 


SC - 145 


ST- O 


South - Civil Court to Arun Shantaram 
Bodade Water Tank . 


West- Ramesh Kasar to Civil Court 


Ward No. 10 


-- 


-- 


North- Prakash Thakare to Vitthal 
Temple . 


General 
Women 


Population- 1272 


Total- 1272 


SC - 0 


East- Damu Dhake to Pradip 
Tangade . 
South- Vitthal Temple to Swarup 
Zambad . 


ST- O 


West- Pradip Tangade to Prakash 
Thakare . 


Ward No. 11 


-- 


-- 


North- Chagan Bhoi to Madhubala 
Darda . 


General 
Women 


Population- 1661 


Total- 1661 


SC - 124 


East- Hamid Kha Dome Kha to 
Prakash Agarwal . 
South- Madhubala Darda to Hamid 
Kha . 


ST- O 


West- Prakash Agarwal to Chagan 
Bhoi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


99 


Annexure - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


Ward No. 12 


-- 


-- 


General 
Women 


Population - 1361 


Total- 1361 


North- Rajur Naka to Sh Kadir 
Bagwan . 
East- Dnyandeo Marathe to Rajur 
Naka . 
South- Samandar Pinjari to 
Dnyandeo Marathe . 
West- Sh Kadir Bagwan to Samdar 
Pinjari . 


SC- O 


ST- O 


Ward No. 13 


-- 


-- 


General 


Population- 1617 


Total- 1617 


North- Dr. Vaishnav to Kitkul Teli 
East- Gulsher Khan Pathan to Sunil 
Jaiswal . 
South- Ashok Wani to Kadu Borase 
West- Kayyum Shah to Sh Jakir 
Hussain . 


SC- 24 


ST- 4 


Ward No. 14 


-- 


-- 


General 


Population- 1212 


Total- 1212 


North- Rajkumar Pannalal Jain to 
Sharad Bassaiye . 
East- Suman Aamodkar to Ejjajoddin 
South - Yuvraj Choudhari to Dhanu 
Shimpi . 
West- Rashid Mahitab to Yunus 
Patave . 


SC - 0 


ST- O 


-- 


Ward No. 15 
Population- 1412 
Total- 1412 
SC- 48 
ST- O 


North- Pinjari Lane to Datta Temple 
East- Pinjari Lane to Mhasoba Temple 
South - Civil Court to Ziparu Dawange 
West- Mhasoba Temple to Civil Court 


Backward 
Class of 
Citizens 


Ward No. 16 


-- 


-- 


General 
Women 


Population - 1481 


Total- 1481 


North- Santosh Mali to Ramesh 
Chango . 
East- Ashok Mali to Rama Mali 
South- Deoram Mali to Arjun 
Ramkrushna Mali . 
West- Rama Mali to Keshav Tapare 


SC- 55 


ST- O 


Ward No. 17 


-- 


-- 


Population- 1625 


Backward 
Class of 
Citizens 
Women 


Total- 1625 


North - Dinesh Mali , Marimata Temple 
to Rajaram Mali . 
East- Chikhali Road to Manur Bk . 
Road . 
South- Rajaram Mali to Gangaram 
Buwa Temple , Manur Chikhali Road . 
West- Pramod Mali , Bajarang Pura 
Shiv Ginning Manur Road . 


SC- 103 


ST- O 


ABHIJIT RAUT , 
Collector , Jalgaon . 


Jalgaon , 22nd November 2021 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


वाचले : महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र 

नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा २००६ . 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -३३१ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , 
पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा , २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) च्या तरतुदींनुसार 
एरंडोल नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 
यास्तव , मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी , जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील 

नमूद 

उमेदवार हे 
एरंडोल नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 

नगरपरिषदेचे नाव 


, 


, 


१ 


२ 


कुणाल रमेश महाजन 


एरंडोल 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १७ नोव्हेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRIN ED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YE 

PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECT RATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


